गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्‍यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ फेब्रुवारी,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र.का-प्रआ/६०३, दि.२३/०१/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र.का-प्रआ/१५४२, दि.१२/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्‍यातील ४ ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्गात दर्जोन्नरत करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते इतर प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
एकूण लांबी | नंतरचा 
(कि.मी) क्रमांक 
षि , प्रजिमा १२ झिळमिली चिरामणटोला  । (0/00 ते ६/८००) ६.८०० इतर जिल्हा 
वडेगांव टोला रस्ता. (ग्रा.मा.२७२ व कि.मी. मार्ग-४१ 
ग्रा.मा.७५) 
२. सिदीटोला पांजरा नवरगांवकळा (०/०० ते ५/५००) ५.५०० इतर जिल्हा 
रस्ता. (ग्रा.मा.७ व ग्रा.मा.३७४) कि.मी. मार्ग-४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ 


३. मुंडीपार ढाकणी ART पिंडकेपार (०/०० ते ६/००) ६.०० इतर जिल्हा 
फुलचुरटोला रस्ता. (ग्रा.मा.४१०, कि.मी. मार्ग-४३ 
ग्रा.मा.४११ व ग्रा.मा.२४१) 

४. HOA सावरी रस्ता.(ग्रा.मा.२७१आ) (०/०० ते ३/००) ३.०० इतर जिल्हा 

कि.मी. मार्ग-४४ 
एकूण २१.३०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील गोंदिया जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २१.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१३६९.८६०--२१.३००) 
म्हणजेच १३९१.१६० कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २१.३००कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (३९०४.६१०- २१.३००) म्हणजेच ३८८३.३१० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१७४७४२४७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sw aroo p Tu ka ram Bi San Gecove ont Of तक वयातील ता त 


postalCode=400032, st=Maharash 


tra, 
2.5.4.20=2923930fb 1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb496 
a3a97175, 


R ° serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0eSe2c21 3e8a17 
a | p U re 4114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 
Date: 2019.02.26 17:49:03 +05'30' 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तभा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय syed ATER. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 I रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,गोंदिया. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,गोंदिया. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,गोंदिया. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९)निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


